प्राथमिक आरोग्य केंद्र, म्हसावद 
ता.जि.जळगांव चे ३० खाटांच्या ग्रामिण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१७/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ मार्च,२०१८ 


वाचा - 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/ राज्यस्तर/कक्ष-३ /टे 
२/म्हसावद, जळगांव ग्रामिण रुग्णा स्थापना/को.मं./जा. क्र.३५८९१-९२/१७, 
दिनांक-०४.१२.२०१७. 

प्रस्तावना - 


म्हसावद ता.जि.जळगांव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करुन ३० खाटांचे 


ग्रामिण रुग्णालय स्थापन करणेबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. त्यानुसार म्हसावद 


ता.जि.जळगांव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामिण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
म्हसावद ता.जि.जळगांव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करून तेथे ३० खाटांचे 


ग्रामिण रुग्णालय सुरु करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर २० खाटांच्या ग्रामिण रुग्णालयासाठी आवश्‍यक बांधकाम, पदनिर्मिती व निधी उपलब्ध 


करुन देण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१७/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२२२१३५०२६३९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro S h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
Di al e S h Maharashtra, O = Government 


fi Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil test,epatment os 
+05'30' 
(रो.दि.कदम -पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिपस्तर) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, जळगांव. 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 


. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 
. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

99. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


